नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात 
अधिसुचित विशिष्ट नागरी सेवा व सुविधा 
पुरविण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग, 
शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(३१)/का-१४११, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दि. १४ मार्च, २०२४ 
वाचा :- १) शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.3३/का-१४११, दि.२८ मार्च, २०२२, 

२) शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३६/का-१४११, दि.२९ मार्च, २०२२. 

३) शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३६/का-१४११, दि.७ जुले, २०२२, 

४ शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.५९/का-१४११, दि.२२ नोव्हेंबर, २०२३. 
प्रस्तावना :- 

नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे करण्यासाठी 
"महानगरपालिका क्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे" व "नगरपालिका/नगरपरिषद/नगरपंचायत क्षेत्रात 
नागरी सेवा व सुविधेची कामे या योजनांना वाचा येथील अनुक्रमांक (9) येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता 
देण्यात आली असून त्याअंतर्गत करावयाच्या कामांसाठी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. 
वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (१) येथील शासन निर्णयामधील परिच्छेद क्र. (2.8), ३, ४ व ७ येथील तरतुदींमध्ये 
वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (३) येथील शासन निर्णयान्वये सुधारणा करण्यात आली होती. तथापि, वाचा येथे 
नमूद अनुक्रमांक (३) येथील शासन निर्णयान्वये करण्यात आलेल्या सुधारणा रद्द करुन वाचा येथे नमूद 
अनुक्रमांक (१) येथील शासन निर्णयामधीळ तरतूदी वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (४) येथील शासन निर्णयान्वये 
पुनःस्थापित करण्यात आल्या आहेत. वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (x) येथील शासन निर्णयातील तरतुदी 
विचारात घेऊन सोबत जोडलेल्या यादीतील विकास कामांना शासन मान्यता देण्याची बाब विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

"नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या परिक्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे करणे 
(नगरपालिका/नगरपंचायत/नगरपरिषद) सहायक अनुदान (लेखाशीर्ष ३६०४ १०१८) या योजनेअंतर्गत शासन 
निर्णय, नियोजन विभाग दिनांक २८ मार्च, २०२२ मधील परिच्छेद ३(ब) नुसार सिंदखेडराजा व देऊळगाव राजा 
नगरपालिका अंतर्गत सोबत दिलेल्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या रू.१५.०० कोटी एवढ्या किंमतीच्या 
कामांची थेट शासन स्तरावरून निवड करण्यात आली आहे. सदर कामांसाठी कार्यान्वयीन यंत्रणा संबंधित 
नगरपालिका राहील. 

२. शासन निर्णय, नियोजन विभाग दिनांक २८ मार्च, २०२२ मधील परिच्छेद ३(ब) नुसार उपरोक्त कामांना 
संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणा यांनी तांत्रिक मान्यता व जिल्हाधिकारी, बुलढाणा यांनी प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्याची कार्यवाही करावी. प्रशासकीय मान्यता परिशिष्टातील रकमेच्या मर्यादेत असल्याची दक्षता 
जिल्हाधिकारी, बुलढाणा यांनी घ्यावी. 

३. शासन निर्णय नियोजन विभाग क. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.५९/का-१४११, दि.२२ नोव्हेंबर, २०२३ 
अन्वये दिलेल्या सूचनांनुसार सोबतच्या परिशिष्टातील कामांसाठी प्राप्त होणारे अनुदान वितरीत 
करण्याकरिता जिल्हाधिकारी, बुलढाणा यांच्या नावे स्वतंत्र बँक खाते उघडण्यात यावे. बँक खात्याचा 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(३१/का-१४११, 


तपशील (IFSC कोड व खाते क्रमांक) नियोजन विभाग सादर करावा. त्यानंतर सदर निधी उक्त बँक 
खात्यामध्ये सोबत जोडलेल्या परिशिष्टाप्रमाणे उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 
४. या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या कामांसाठी जिल्हाधिकारी, बुलढाणा / कार्यान्वयीन 
यंत्रणा सिंदखेडराजा / देऊळगाव राजा नगरपालिका यांनी संदर्भ क्र. (१) व (४) येथील शासन निर्णयामधील 
अन्य सर्व अटी व शर्तीचे पालन करावे. 
५. सदर कामांवर होणारा खर्च मागणी क्र.ओ-९, मुख्य लेखाशीर्ष-३६०४ स्थानिक संस्था व पंचायत राज 
संस्था यांना नुकसानभरपाईच्या व अभिहस्तांकीत रकमा देणे, (०१)(०२) नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना 
(नगरपालिका/नगरपरिषद/नगरपंचायत) सहायक अनुदान (३६०४ १०१८) (कार्यक्रम), ३१, सहायक अनुदान 
याखाली सन २०२३-२४ करिता उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात येईल. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३१४१५२५२४८७१६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by CHARUSHILA DEVENDRA CHAUDHARI 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 
CHARUSHILA ey 


2.5.4.20=b99d7dca0e63be1 bd 1b7158b9523537dcc1d46bc807768647a9ed4 
138163, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


, st= 
D EVE N D RA C HA U D HARI serialNumber=A75E4CF904B78F 2AE0S 1843EA1BA6106A393C2BOCF60FE03 
C945913B2BAE935F, cn=CHARUSHILA DEVENDRA CHAUDHARI 


Date: 2024.03.14 15:34:30 +05'30' 


(चारुशीला चौधरी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
१. विभागीय आयुकत, अमरावती विभाग, 
२. जिल्हाधिकारी, बुलढाणा, 
३. मुख्याधिकारी, सिंदखेडराजा/देऊळगाव नगरपालिका, जि.बुलढाणा, 
४. जिल्हा नियोजन अधिकारी, बुलढाणा, 
५. मा. उप मुख्यमंत्री(वित्त व नियोजन) महोदयांचे उप सचिव, 
६. महाळेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर, 
७. महालेखापाल(लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर, 
८. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई, 
९. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई, 
१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, बुलढाणा, 
११. वित्त विभाग, व्यय-८/कोषा प्रशासन-५/अर्थसंकल्प-१६, मंत्रालय, मुंबई, 
१२. निवड नस्ती (का-१४११), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(३१/का-१४११, 


शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(३१)/का-१४११, दि.१४/०३/२०२४ सोबतचे परिशिष्ट, 
सिंदखेडराजा नगरपालिका, जि.बुलढाणा रु.७.३० कोटी 
अ.क्र कामाचे नाव रक्‍कम 
(रु.लक्ष) 
धि बसस्थानक ले कृषि उत्पन्न बाजार समिली पर्यंत सिमेट रस्ता बांधकाम १००.०० 
करणे. 
२ | atl. गफ्फार मेम्बर यांचे शहोतापासून ले अ. भरत मेहेर यांचे शेतापर्यन्त १५०.०० 
रस्ता बांधकाम करणे (क्रॉक्रीट रस्ता) 
३ | मुख्य रस्ता (सिंदखेड राजा मेहकर) ले राजवाड्यापर्यन्त पुढे श्री. संजय १२५.०० 
मेहेते यांचे घर ते नेटराज चौकापर्यन्त रस्ता (सिमेन्ट रस्ता) बांधकाम 
करणे. 
४ | हिन्दू स्मशानभूमी ते नामदेव आढाव यांचे घरापर्यन्त (नदी पर्यन्त) सिमेन्ट ८०.०० 
रस्ता बांधकाम करणे. 
५ | atl. राजु जामदार नागपुर डाकलाईन पर्यन्त सिमेन्ट रस्ता बांधकाम १००.०० 
करणे. 
६ | मुख्य रस्ता (सिदखेडराजा - दे-राज) ते श्री. अशोक घाटोळकर यांचे ५०.०० 
शोतापर्यन्त सिमेन्ट रस्ता बांधकाम करणे. 
श्री. रामेश्वर मंदिर सभागृहाच्या आवार भितीचे बांधकाम करणे. ५०.०० 
दयरा कब्रस्थान मध्ये सभामंडप व वजु खाना बांधकाम करणे. २०.०० 
९ । हनुमान मंदिर बारव परिसर सभामंडप बांधकाम करणे. २०.०० 
ha ० | गजु किसन काकडे ते रईस मौलान घरा पर्यंत रस्ता व नाली बांधकाम | १०.०० 
करणे. 
| ११ | जिदा शाह मरदार वली कुरेशी गल्ली येथे सभामंडप बांधकाम करणे. ५.०० 
१२ श्री दत्त मंदिर येथे (केळास जामदार यांच्या घरासमोर) सभामंडप | 4.00 
बांधकाम करणे. 
१३ ।असुर खाना ते पाठक यांच्या घरापर्यंत रस्ता व नाली बांधकाम करणे. १५.०० 
एकूण (930,00 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(३१)/का-१४११, 


शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(३१)/का-१४११, दि.१४/०३/२०२४ सोबतचे परिशिष्ट, 
देऊळगाव राजा नगरपालिका, जि.बुलढाणा रु.७.७० कोटी 
अ.क्र कामाचे नाव रक्‍कम 
(रु.लक्ष) 
ण प्रभाग क्र.०९ मध्ये सावता माळी मंदिराजवळील नाल्यावर पुलाचे ७५.०० 
बांधकाम व नाला बांधकाम करणे 
२ | प्रभाग क्र.०९ मध्ये कल्याण DSI ते गजानन रायमुल घरापावेतो रस्ता ३५.०० 
बांधकाम करणे. 
3 । प्रभाग क्र.०४ महाद्वार चौक ते वालेकर ते विजुभाऊ उपाध्ये ते सावता ४०.०० 
माळी मंदिरापावेतो रस्ता नालीसह बांधकाम करणे. 
४ | प्रभाग क्र. ०९ त्र्यंबकनगर मध्ये अंतर्गत रस्ते नाळीसह बांधकाम करणे. ३०.०० 
4 | प्रभाग क्र.०९ पिंपळनेर मध्ये अंतर्गत रस्ते नालीसह बांधकाम करणे. ३०.०० 
सिव्हिळ कॉलनी परीसरात अंतर्गत रस्ते नालीसह बांधकाम करणे. ४०.०० 
सव्हे क्र.७६ दत्तनगर व सव्हे क्र.५५ शिवाजीनगर मध्ये अंतर्गत रस्ते ७५.०० 
नालीसह बांधकाम करणे. 
८ | बायपास जवळ अब्बासभाई यांच्या घराजवळ खडीकरण क्रॉफिट रस्ता २५.०० 
तयार करणे 
९ | प्रभाग क्र.०३ मध्ये शोळके साहेब ते महादेव मंदिरापावेतो रस्ता बांधणे. २०.०० 
ka o | प्रभाग क्र.०८ मध्ये श्री शरद जितुरकर ते भक्‍त निवास व ओमशोठ धन्नावत | १५.०० 
ते कविडा जिंतुरकर घरापावेतो रस्ता नालीसह बांधकाम करणे. 
ha १ | हनुमान बीर मंदिर ते fag झोरे, म्हस्के घरालगत ते गिरोली वेस ते बाळु ३०.०० 
उदार घरापावेतो रस्ता नालीसह बांधकाम करणे. 
१२ | प्रभाग क्र.०७ स्व. भास्कररावजी शिंगणे नगर मध्ये अंतर्गत रस्ते बांधणे २०.०० 
नालीसह बांधकाम करणे. 
१३ | बागवान कॉलनीत अंतर्गत रस्ते नालीसह बांधकाम करणे. २०.०० 
१४ | जाफ्राबाद रोड ते कब्रस्तान पावेतो १८ मी. रुंद विकास रस्ता बांधकाम ३०.०० 
करणे. 
१५ | घेयंदे वकोल ते सुनिल पुगे घरापावेतो रस्ता नालीसह बांधकाम करणे. १५.०० 
१६ । महात्मा फुले रोड ते न.प. प्राथमिक शाळा क्र.०१ तसेच साळीवाडा| ३०.०० 
परीसरात सिमेंट क्रॉकिट रस्ते नालीसह बांधकाम करणे. 
१७ | जालना रोड ते संजय भाग्यवंत घरापावेतो यांचे घरापावेतो नाळीसह २५.०० 
रस्ता बांधकाम करणे. (M.S.E.B. सब स्टेशन च्या बाजुला) 
१८ | प्रभाग क्र.०१ हकोम कालनी जाफ्राबाद रोड ते शो. मुक्‍तार ते शो. दाऊद १५.०० 
घरापावेत्तो रस्ता 
१९ | सर्व्हे क्र. ७२ मध्ये स्मशानभूमी वाळ कंपाऊंड, बैठक व्यवस्था / शेड २००.०० 
बांधकाम, दहन ]ोड बांधकाम , चौकीदार रूम, पेव्हर ब्लॉक बसविणे, 
पाण्याची टाकी , नाला बांधकाम इत्यादी कामे. 
एकूण ७७०.०० 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


